कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य व 
तेलताड पिकांकरिता सन २०२०-२१ चा अखर्चित 
निधी = २४१३.४०३ लाख पुनर्णिवित करून सन 
२०२१-२२ मध्ये अभियानांतर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान 
करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२१/प्र.क्र.९९/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२२ 


१. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे TA File 
No. 2-17/2021-NFSM (FTS:E-97270), Dated: 16/06/2021 
२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र १/राअसुअ/वाकृआ/प्रक्र.१/प्र.मान्यता/२१/१८९३, दि.१६/०५/२०२१ 
3. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र .राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३७/१४-अ, दि.२४/०६/२०२१ 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२१-२२/प्र.क्र.०७/३८१६२/२०२१, 
दि.२२/११/२०२१ 
६. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र. २-१५/२०२१ NFSM-Oilseeds, दि. ०९ जून, २०२१. 
. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/प्र.मा.प्रस्ताव/प्र.क्र.१/वाकृआ/१८२४७/२१, 
दि.१० जुन,२०२१८ 
८. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.१८ जून, २०२१ 
९. केंद्र शासनाचे पत्र F.NO. ३-४/२०२१ OP (SB),E-9 6202, दि. १७ जून, २०२१. 
१०. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.३८/४-अ, दि.२४ जून, २०२१ 
११.केंद्र शासनाचे पत्र F.NO. २-३९/२०२१ NFSM (OS), दि. १३ ऑगस्ट, २०२१. 
१२.कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.राअसुअ-२०२१/प्र.क्र.७५/४-अ, दि.३० ऑगस्ट, २०२१ 
१३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.२०-२७/२०१७-॥॥७$॥॥ (0१ -४),.दि.२८/०६/२०२१ 
१४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२१-२२/प्र.क्र.०७/२१३४६/२०२१, 
दि.०६/०७/२०२१ 
१५. केंद्र शासनाचे पत्र जा.क्र.६-१३/२०२१-५/५०(०७०००/09), दि. ०७ जुळे, २०२१ 
१६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२१-२२/प्र.क्र.०७/२१३४६/२०२१, 
दि.०६/०७/२०२१ 
१७. आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. राअसु-गळित/२१-२२/वि.मा.प्रस्ताव/अ.मा.वा./प्र.क्र.०३/२१/३७३४२, 
दि.१५/११/२०२१ 
१८. कृषि व पदुम विभागाचे शासन निर्णय क्र.असुअ-२०२१/प्र.क्र.१०९/४-अ, दि.२८ डिसेंबर, २०२१ 
१९. आदिवासी विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.७/कार्यासन.६, दि.२४/०३/२०२२ 
प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाने संदर्भांकित दि. १६ जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करीता या अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses व कडधान्य बियाणे मिनिकीट सह) ₹ २२४८४.०० लाख इतक्या कृती 
आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यास दिनांक २४/०६/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


es 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९९/४-ओ 


तसेच केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेलताड अभियानातंर्गत 
संदर्भाकित दिनांक ०९ जून २०२१ च्या पत्रान्वये अभियान क्र.०१ (गळीतधान्य) साठी रु.६९८४.०७ लाखाच्या मंजूर 
केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास झासनाने दिनांक १८ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केली आहे. सदर अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाकित दिनांक १७ जून २०२१ च्या पत्रान्वये 
अभियान क्र.०३ (वृक्षजन्य तेलबिया) साठी रु.७८.४८४ लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती आराखडयास शासनाने 
दिनांक २४ जून, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. तसेच संदर्भाकित दिनांक 
१३ ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये TRFA (गळीतधान्य) साठी रु.११६.६७ लाखाच्या मंजूर केलेल्या वार्षिक कृती 
आराखडयास शासनाने दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली 
आहे. 


सन २०२१-२२ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता दि.२९/१२/२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्याचा केंद्र हिस्सा रु.३००.१६ राज्य हिस्सा रु.२००.१२ लाख असा 
एकूण रु.५००.२८ लाख निधी यापूर्वी कृषि आयुक्‍तालयास वितरीत केला आहे. 

आता सन २०२०-२१ मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या 
निधीपैकी राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹ ५२६८.५२ लाख निधी सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात 
आणण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ०२/११/२०२१ च्या पत्रान्वये अंतिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे 
पुनजिवित करुन दिला आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत केंद्र हिळ्याचा ₹११२७.८२ लाख निधी व त्यानुसार राज्य हिळश्याचा 
₹६५८.०९ लाख निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करणे आवश्‍यक आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या अखर्चित निधीपैकी केंद्र हिस्सा ₹ ५१.५५९ लाख + 
राज्य हिस्सा ₹ ३४.३७३ लाख अभियानाच्या PFMS खात्यावरील रक्‍कम रक्‍कम कृषि आयुक्‍्तालयास वापरण्यास 
परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. 


तसेच सन २०२०-२१ मधील राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत तेलबिया व तेलताड पिकांसाठी प्राप्त केंद्र 
हिळ्याच्या निधीपैकी राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹ १४३९.४४ लाख निधी सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात 
आणण्यासाठी केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ०२/११/२०२१ च्या पत्रान्वये अंतिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे 
पुनजिवित करुन दिला आहे. त्यापैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- तेलबिया व तेलताड अभियानातंर्गत प्रवर्गाच्या 
अखर्चित निधीपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत केंद्र हिऱ्याचा ₹२४३.०२ लाख 
निधी व त्यानुसार राज्य हिळड्याचा ₹१४१.७९ लाख निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत तेलबिया व तेलताड पिकांसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र 
हिळछ्याचा ₹९४.०५१ लाख निधी व त्यानुसार राज्य हिळश्याचा ₹६२.७०० लाख अभियानाच्या PFMS खात्यावरील 
रक्‍कम कृषि आयुक्‍ताळलयास वापरण्यास परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. 


सबब, राअसुअ-अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य व तेलताड अभियानांतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा वित्तीय 
मान्यता द्यावयाचा पुनर्जीवित निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे : 


& लाखात) 
a x उपलब्ध केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण एकंदर 
अ.क्र. अभियान 
BEAMS PFMS एकूण BEAMS | PFMS एकूण BEAMS PFMS एकूण 
हि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा ११२७.८२ ५१.५५९ | ११७९.३७९ | ६५८.०९ | ३४.३७३ | ६९२.४६३ १७८५.९१ ८५.९३२ | १८७१.८४२ 
अभियान - अन्नधान्य पिके 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
‘ अभियान (तेलबिया व २४३.०२ ९४.०५१ ३३७.०७१ १४१.७९ | ६२.७०० | २०४.४९ ३८४.८१ १५६.७५१ | ५४१.५६१ 
वृक्षजन्य तेलबिया) 
ता १३७०.८४ १४५.६१ १५१६.४५ ७९९.८८ । ९७.०७३ | ८९६.९५३ | २१७०.७२ | २४२.६८३ | २४१३.४०३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९९/४-ओ 


सबब, अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा PEMS संलग्न बॅक खात्यावरील गतवर्षीचा अखर्चित रु. २४२.६८३ लाख 
निधीचा सन २०२१-२२ मध्ये विनियोग करण्यास शासन मान्यता देणे तसेच, सदर अखर्चित निधीपैकी शासन स्तरावर 
उपलब्ध असलेल्या केंद्र हिळछ्याच्या ₹ १३७०.८४ लाख निधी व त्यास MAST राज्य हिऱझ्याच्या ₹७९९.८८ लाख 
निधीस वित्तीय मान्यता प्रदान करून निधी वितरण करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


१. सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य व गळीतधान्य पिकांसाठी अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गाकरिता प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या निधीपैकी अखर्चित असलेला केंद्र हिश्‍ऱ्याचा ₹ १५१६.४५ लाख व त्यास 
आवश्यक राज्य RATA ₹ ८९६.९५३ लाख असा एकूण ₹ २४१३.४०३ लाख निधी (रुपये चोवीस कोटी तेरा 
लाख चाळीस हजार तीनशे फक्त) पुनरजिवित करुन सन २०२१-२२ मध्ये सदर अभियानांतर्गत अन्नधान्य व 
गळीतधान्य पिकांकरिता (वरील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे) विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 

२. परिच्छेद क्र.१ मध्ये नमूद ₹ २४१३.४०३ लाख निधीपैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरिता केंद्र हिळ्याचा ₹ ५१.५५९ लाख व राज्य (VATA ₹ ३४.३७३ लाख असा एकूण ₹८५.९३२ 
लाख तसेच गळीतधान्य पिकांसाठी केंद्र हिश्‍श्‍्याचा ₹ ९४.०५१ लाख व राज्य हिळ्याचा ₹ ६२.७०० लाख 
असा एकूण ₹१५६.७५१ लाख निधी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या PFMS : SNA संलग्न बॅक खात्यावर 
शिल्लक असून तो सन २०२१-२२ मध्ये विनियोगात आणावा. 

३. परिच्छेद क्र.१ अन्वये पुनर्जिवित केलेल्या २४१३.४०३ लाख निधीपैकी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरिता केंद्र aA ₹ ११२७.८२ लाख (रु.अकरा कोटी सत्तावीस लाख ब्याऐंशी हजार) व 
राज्य FATA ₹ ६५८.०९ लाख (रु.सहा कोटी ASI लाख नऊ हजार) असा एकूण ₹१७८५.९१ लाख 
तसेच गळीतधान्य पिकांसाठी केंद्र aa ₹ २४३.०२ लाख (रु.दोन कोटी त्रेचाळीस लाख दोन हजार) व 
राज्य RATA ₹ १४१.७९ लाख (रु.एक कोटी एकेचाळीस लाख एकोणऐंशी हजार) असा एकूण एकंदर 
₹३८४.८१ लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असून 
तो सन २०२१-२२ मध्ये पुढील लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
योजनांतर्गत योजना), पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(09) (२१ कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न | (०१) (२२) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ १५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ॥५६६) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


४. सन २०२१-२२ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२१/प्र.क्र.९९/४-ओ 


५. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत अन्नधान्य व गळितधान्य पिकांकरीता उपलब्ध 
करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्याच्या ₹ २४१३.४०३ लाख निधीचे PrMs प्रणालीवर संबधिताना 
जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून अभियानांतर्गत वितरीत निधी PEMS प्रणालीद्वारे खर्ची टाकावा. 

६. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अ.क्र.३ व ८ येथील दि. २४/०६/२०२१ व दि.१८/०६/२०२१ च्या शासन 
निर्णयातील अटी, adit व कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४/१०/२०२१ व 
अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०३/०२/२०२२ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने 
तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

८. सदर झासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या दि.२४/०३/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे . 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचे सांकेतांक २०२२०३२८१७१५३१८२०१ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2022.03.28 17:18:21 +05'30' 
(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


2 > 
a 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (आदिवासी विकास), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
सर्व जिल्हाधिकारी 
qo) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
११) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
१२) सर्व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४) सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला. 
१६) सह संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई -३२ 
) 
) 
) 
) 
) 


“८०. A 


CS £0 ४७ ०८ ४४ दट 2 


<a 


१७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

१८) महालेखाकार ( स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), प्रतिष्ठा भवन ,१०१ महषी कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२० 
१९) नियोजन विभाग (कार्यासन - 9839 / कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२०) वित्त विभाग (व्यय-१) /अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई - 32 

२१) निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


